सन 2093-98 या वित्तीय वर्षात योजनांतर्गत 
योजना मंजूर तरतूदीमधून राज्यातील 
कारागृहात वैद्यकीय सुविधेत वाढ करण्यासाठी 
लागणारी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
येणाऱ्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर नं. १, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २९ जून, २०१३ 


वाचा 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा. क्र. 
मेन्टेन्सस/वैद्यकीय उपकरणे/२०१३-१४/४८४३/कक्ष-६ दिनांक १३.६.२०१३. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१२/प्र.क्र. ६४/२०१२/अर्थसंकल्प-३, दिनांक ४/५/ 
२०१२. 
शासन निर्णय 
राज्यातील खालील कारागृहात वैद्यकीय सुविधेत वाढ करण्यासाठी लागणारी खालील 
उपकरणे UIA ABM खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर तरतूदीमधून रुपये २७,६०,०००/- (रुपये सत्तावीस लक्ष साठ हजार फक्त) इतकी 
रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासन प्रशासकीय मान्यता 
देत आहे. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरहू 
उपकरणांची खरेदी ई-निविदा पध्दतीने विहित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावी. 
राज्यातील खालील कारागृहात उपकरणे खरेदी करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्र/मशिनरी 


(१ ब्लड सेल काऊंटर मशिन 
अ.क्र. कारागृहाचे नाव नग रक्‍कम रुपये 
।१____ | कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह १ ३,००,०००/- 
Q ठाणे मध्यवर्ती कारागृह ।१___ | 3,00,000/- 
३ तळोजा मध्यवर्ती कारागृह fa | 3,00,000/- 
8 औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह १ ३,००,०००/- 
एकूण ४. | १२,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 


(२) सेमी ऑटो अंनालायझर 
अ.क्र. कारागृहाचे नाव नग रक्‍कम रुपये 
कोल्हापूर मध्यवती कारागृह २ २,८०,०००/- 
ठाणे मध्यवर्ती कारागृह १ १,४०,०००/- 
३ तळोजा मध्यवर्ती कारागृह [9 | 9,80,000/- 
४ औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह २ २,८०,०००/- 
५ मुंबई मध्यवर्ती कारागृह १ १,४०,०००/- 
g नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह ।१____| 9,80,000/- 
9 नागपूर मध्यवर्ती कारागृह 1१. | १,४०,०००/- 
टं अमरावती मध्यवर्ती कारागृह १ १,४०,०००/- 
९ येरवडा मध्यवर्ती कारागृह १ १,४०,०००/- 
एकूण (११ | १५,४०,०००/- 
गोषवारा 
अ.क्र. वस्तुचे नाव नग रक्कम रुपये 
a HS सेल काऊंटर ABM ४ १२,००,०००/- 
२ GAT ओटो अंनालायझर ११ ।१५,४०,०००/- 
एकूण १५ २७,६०,०००/- 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-१००८/प्र.क्र.9०/ २००८/ विनियम, दि.१५ मे, 
२००९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, 
नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. यावरील होणारा खर्च सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष 
२०५६- तुरुंग (००) (१७ ) तुरुंगातील वैद्यकीय सुविधा वाढविणे (२०५६ ०२१३) ५२ यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री या लेखा शीर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

४. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५/४/२०१३ सोबत जोडलेल्या महाराष्ट्र विनियोजन २०१३ या परिशिष्टातील अ.क्र. ३ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात समाविष्ट असलेल्या योजनांतर्गत जुन्या योजनांच्या स्वरुपात अथवा 
व्याप्तीत बदल होत नसल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणाच्या खर्चास नियोजन विभाग तसेच वित्त विभागाची 
मान्यता घेण्याची आव्यकता नाही. राज्यातील कारागृहात वैद्यकीय सुविधेत वाढ करण्यासाठी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 


लागणारी यंत्रसामुग्री/मशिनरी खरेदी करण्यासाठी सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत 
योजनेच्या मंजूर झालेल्या रुपये २७,६०,०००/- (रुपये सत्तावीस लक्ष साठ हजार फक्त) इतक्या 
रक्‍्कमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २५/४/२०१३ नुसार Lo % रक्‍कम म्हणजेच रु. २२,०८,०००/- (रु. बावीस लक्ष आठ हजार 
फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०६२९१७४१०१५३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra Ishwar Giri 


1 DN: CN = Ravindra Ishwar Giri, C = IN, 
avi Nn fa S = maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = HOME 
Reason: | am the author of this 


Ishwar Girk em coos sno 


(र.ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग. 
प्र, 

१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक व कारागृह उमपहानिरीक्षक, (दक्षिण विभाग)/मुंबई 
४. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पुणे. 
५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभागो/औरंगाबाद. 
७. अधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे. 
८. अधीक्षक, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद. 
९. अधीक्षक, नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह, नागपूर 
१०. अधीक्षक, नागपूर मध्यवर्ती कारागृह, नाशिक. 
११. अधीक्षक, अमरावती मध्यवर्ती कारागृह, अमरावती 
१२. अधीक्षक, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई 
१३. अधीक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१३१३/प्र.क्र.२१०/तुरुंग-२ 


१४. अधीक्षक, कोल्हापूर मध्यवर्ती कारागृह, कोल्हापूर 

94. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 
१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई 

१७. महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 
१८. महाळेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य २ नागपूर 
१९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

२२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

२३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

२४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 

२५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

२६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

२७. अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२८. निवड नस्ती (तुरुंग-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


